“वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी गृहनिर्माण 
विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% 
मर्यादेत आर्थिक तरतूद करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२/प्रशा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १८ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-साववि-२०१६/प्र.क्र.८० (भाग-२)/फ-११, 
दिनांक २५ जूले,२०१८. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन शासननिर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
कार्यक्रमावरील खर्चामधून ०.५ % मर्यादेत “वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतूद 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


“वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% 
मर्यादेत आर्थिक तरतूद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


मागणी क्र. क्यू-०३ 
२४०६ वनीकरण व वन्य जीवन 
०४ वनीकरण व पर्यावरण विकास 
१०१ राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम 
(००)(०१) शाश्वत विकास धेय्य (धेय्य ११-जमीनीवरील सजीव) 
अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% राज्य योजना) 
(२४०६8७२३५४) 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५/२०१९/व्यय-३, 
दिनांक २५.११.२०१९ आणि महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
ख.वि.१/चा-१/गृह विभाग/यूओआर-१३६/२०१८-१९/९७७, दि.०१.०१.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२/प्रशा-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०२१८१७३२२१५१०९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


D laharashtra, ou=Housing 
Praveen Dea 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20: 8d2c8dd5ec1fd02bae9294c65 1 6cd2f2F47a279c9208 


754ca3343bce01f33, 
D ) a tta t "चि a T a | e ka | serialNumber=4d84a2fc3de15b99a879241d47558f1e304c138e10 
289d84a103d4be3699767c, cn=Praveen Dattatraya Talekar 


(प्रवीण तळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 


Ee) 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
मा.विरोधी पक्षनेते (विधानपरिषद/विधानसभा),महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त /नियोजन/महसूल व वन/गृहनिर्माण) 
उपाध्यक्ष, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
(म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - Yoo ०५१ 
९) विभागीय आयुक्त (सर्व) 
qo) जिल्हाधिकारी (सर्व) 
99) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
१२) माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष, -- 
१४) उप सचिव (सवी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
) 
) 


AD 


AN 


Cc 
ae 


£39) 


S ०८ 
a Si Tr <->- > > Trl Orel 


(३ 


१५) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सवी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
१६) निवड नस्ती (प्रशा-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


